कनिष्ठ sftaa/ara अभियंता/ सहाय्यक 


अभियंता  श्रेणी-२ (गट-ब संवर्गातील 
अधिकाऱ्यांच्या पदस्थापनेमध्ये ad: बदल 
करण्याबाबत. 

महाराष्ट्र शासन 


उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग 

शासन आदेशा क्रमांक: मुविनि-२०१८/प्र.क्र. १५६/ऊर्जा-५ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : ३० ऑगस्ट, २०१८. 


वाचा:- शासन आदे क्रमांक: मुविनि-२०१८/प्र.क्र. १३३/ऊर्जा-५ दि. ३१ मे, २०१८ . 


शासन आदेशा:- 

विद्युत निरीक्षणालय शाखेतील कनिष्ठ अभियंता/झाखा अभियंता/ सहाय्यक अभियंता श्रेणी-२ (गट-ब) या 
संवर्गातील अधिकाऱ्यांच्या सन २०१७ च्या नियतकालिक बदल्या दि. ३१.५.२०१८ च्या आदेशान्वये करण्यात आल्या 
आहेत. सदर आदेशान्वये बदली केलेल्या काही अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या कौटुंबिक अडचणी, वैद्यकीय कारणास्तव त्यांच्या 
बदली आदेशामध्ये अंशत: बदल करुन त्यांना सोईनुसार पदस्थापना देण्याबाबत शासनाकडे विनंती अर्ज सादर केले 
आहेत. सदर विनंती अर्ज विचारात घेऊन महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्य 
पार पाडताना होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम २००५ मधील कलम ४ (४) व ४ (५) नुसार सक्षम प्राधिकारी यांच्या 
मान्यतेने, कनिष्ठ अभियंता/झाखा अभियंता/ सहाय्यक अभियंता श्रेणी-२ (गट-ब) या संवर्गातील खालील विवरण पत्रात 
नमूद अधिकाऱ्यांच्या दिनांक ३१.०५.२०१८ च्या बदली आदेशामध्ये अंशत: बदल करुन आता त्यांच्या नावासमोरील स्तंभ 
४ मध्ये दर्शविलेल्या ठिकाणी त्यांची बदलीने पदस्थापना करण्यात येत आहे. 


अ. | अधिकाऱ्यांचे नावंव | दि. ३१ मे, २०१८ | दि.३१मे, २०१८ च्या अंशत: बदल करुन शेरा 
क्र. पदनाम बदलीपूर्व कार्यरत | शासन आदेशान्वये सुधारित बदलीचे 
ठिकाण केलेले बदलीचे ठिकाण ठिकाण 
iar २ ३ 1. cee 4 & 
१. | श्रीम. गीता पेठे, विद्युत निरीक्षक, | विद्युत निरीक्षक, सिंधुदुर्ग विद्युत निरीक्षक, शैक्षणिक सत्र 
शाखा अभियंता निरीक्षण विभाग, निरीक्षण विभाग, २०१८-१९ 
रत्नागिरी रत्नागिरी हहर संपल्यावर आढावा 
घ्यावा 
२. | श्रीम. सुरेखा व्ही. sare, | विद्युत निरीक्षक, विद्युत निरीक्षक, विद्युत निरीक्षक, शैक्षणिक सत्र 
शाखा अभियंता उस्मानाबाद उस्मानाबाद निरीक्षण विभाग लातूर २०१८-१९ 
(१ वर्षे मुदतवाढ) संपल्यावर आढावा 
घ्यावा 
3. | श्री. एस.एस. शहाणे, विद्युत निरीक्षक, विद्युत निरीक्षक, विद्युत निरीक्षक, १ वर्षे मुदतवाढ 
सहाय्यक अभियंता खामगांव अमरावती बुलढाणा मुख्यालय 
श्रेणी-२ खामगांव 
४. श्री. जी. आर. वगारे, विद्युत निरीक्षक, | विद्युत निरीक्षक, वाशिम विद्युत निरीक्षक, १ वर्षे मुदतवाढ 
सहाय्यक अभियंता खामगांव बुलढाणा मुख्यालय 
श्रेणी-२ खामगांव 
२. मुख्य विद्युत निरीक्षक, मुंबई यांनी बदली झालेल्या अधिकाऱ्यांना त्यांच्या नवीन नियुक्तीचे ठिकाणी त्वरीत 


कार्यभार घेता यावा म्हणून आवश्यक ती स्थानिक पर्यायी व्यवस्था करुन सध्याच्या पदभारातून तात्काळ कार्यमुक्‍त करावे 
व त्यांना नवीन नेमणूकीच्या जागी ताबडतोब रुजू होण्यास सांगावे. बदली झालेल्या अधिकाऱ्यास रजा मंजूर करु नये. 


शासन आदेश क्रमांकः मुविनि-२०१८/प्र.क्र. १५६/ऊर्जा-५ 


३. तसेच या आदेशान्वये करण्यात आलेल्य बदल्या रद्द करणे किंवा त्यात बदल करणे यासाठी राजकीय 
दडपण/दबाव आणल्याचे निदर्शनास आल्यास संबंधित शाखा अभियंता महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक) नियम, १९७९ 
अनुसार शिस्तभंगाची कारवाई सुरु करण्यात येईल. 


४. संबंधित शाखा अभियंता/ सहाय्यक अभियंता श्रेणी-२ यांनी नियुक्तीच्या नवीन ठिकाणी तात्काळ रुजू होऊन 
तसा अनुपालन अहवाल झासनास सादर करावा. 
हे शासन आदेश, महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 
आला असून त्याचा संकेतांक २०१८०८३१११५८३१५११० असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन 
काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने 


Digitally signed by Bhimashankar Yallappa Mant: 
DN: c=IN, as| Industries, Energy 
. And Labs De rt it, postalCode=400032, st=Mahi hte 
Bhimashankar Yallappa Manta 32%25%s7scesa27saasertfocbiesseosbs23ce7c79deac209fc4e 
bdac035d6aeec2a0, ८ imashankar Yallappa Manta 
Date: 2018.08.31 11:59:32 +05'30' 


(भि. य. मंता) 
शासनाचे उपसचिव 


१ मुख्य विद्युत निरीक्षक, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, प्रशासकीय इमारत, ३ रा मजला, 
रामकृष्ण चेंबूरकर मार्ग, चेंबूर (पू.) मुंबई-७१. 


२) प्रधान महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र नागपूर. 

३ अधिदानव लेखा अधिकारी मुंबई/ निवासी लेखाधिकारी, मुंबई. 

४ जिल्हा कोषागार अधिकारी, ठाणे/ पुणे/नाशिक/नांदेड/ बुलढाणा. 

4) उपसचिव (ऊर्जा-५), उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
६) संबंधित शाखा अभियंता/ सहाय्यक अभियंता श्रेणी-२ 

(9) निवड नस्ती ऊर्जा-५. 

प्रत, 


) मा. राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव 
) मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव 
३) मा. मंत्री (ऊर्जा) यांचे खाजगी सचिव 
) मा. राज्यमंत्री (ऊर्जा) यांचे खाजगी सचिव 
) प्रधान सचिव (ऊर्जा) यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


